महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - FT 
बर्ष ९, अंक ३२ (२)] गुरुवार, जून ४, २००९/ज्येष्ठ ९४, शके ९९३९ [DS 
किंमत रुपये: ९०.०० 
असाधारण क्रमांक ९५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम द आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जून २००९ 
अधिसूचना 


मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 

क्रमांक बीपीए. ०३०८/६/सी आर-६६/इएक्सी-२.---ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असें वाटते 
की, खालील मुंबई दारुबंदी (विशेषाधिकार शुल्क) नियम, १९५४ (यात पुढे ज्याचा “उक्त प्रधान 
fram” असे निर्देश केलेले आहे) मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात आणावे आणि म्हणून 
मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) (यात पुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” 
असा निर्देश केलेला आहे) याचे कलम १४३ च्या उप कलम ३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आल्यानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रकाशित न करता ते करण्यात यावेत. 

त्याअथी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (२) च्या खंड यू आणि त्या 
उप कलम ३ च्या परंतुकाह्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
उनत्त प्रदान नियमात सुधारणा करीत आहे ते असे :-- 


भाग चार-ब--९५-१ (१) 


र 


क 


महाराष्ट्र शासन राजयत्र असाधारण भाग चार-ब, जून ४, २००९/ज्येष्ठ ९४, शके १९३९ 


या नियमांना मुंबई दारुबंदी (विशेषाधिकार शुल्क) (सुधारणा) नियम, २००९ असे 


संबोधण्यात यावे. 


उक्त प्रधान नियमाच्या नियम ४ च्या उप नियम (अ) नंतर खालीलप्रमाणे परंतुक 


जोडण्यात यावे :— 7 


2. 


“आणखी असे को, खालील प्रकरणात अनुज्ञप्तीचे स्थलांतर एका जागेबरून दुसऱ्या 
जागेत करताना विशेषाधिकार शुल्क आकारण्यात येबू नये :-7 
(अ) ज्या प्रकरणात अनुज्ञप्तीची जागा विकास योजना राबविताना जसे की, रस्ता 
रुंदीकरण इत्यादीमुळे प्रभावित झालो असेल ; किंवा 
(ब) ज्या प्रकरणी अनुज्ञप्ती मुंबई दारुबंदी (ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा किंवा 
महिला सामाजिक संघटनांनी ठराव पारित केल्यामुळे किंबा गावातील किंवा नगरपरिषद/ 
महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, 
२००३ किंबा मुंबई दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारित केल्यामुळे अथवा नगरपरिषद/ 
महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, 
२००८ अन्बये बंद केलेली किंवा बंद करणे आवश्यक आहे ; किंबा 
(क) ज्या प्रकरणात अनुज्ञप्तीची जागा मा. न्यायालयाचे आदेशं किंवा सक्षम 
प्राधिकरणाचे आदेशाने बंद झालेल्या आहेत किंबा बंद करणे आवश्यक आहे.” ; 
उक्त प्रधान नियमांच्या नियम ४, उप नियम (ब) नंतर खालील परंतुक जोडण्यात यावे:-- 
“आणखी असे की, खालील प्रकरणात अनुज्ञप्तीचे स्थलांतर एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर 


करताना विशेषाधिकार शुल्क आकारण्यात येवू नये :-- 


(अ) ज्या प्रकरणात अनुज्ञप्तीची जागा विकास योजना राबविताना जसे को, रस्ता रुंदीकरण ' 
इत्यादीमुळे प्रभावित झाली असेल ; किंवा 

(ब) ज्या प्रकरणी मुंबई दारुबंदी (ग्रामपंचायत किंबा ग्रामसभा किंवा महिला सामाजिक 
संघटनांनी ठराव पारित केल्यामुळे किंवा गावातील किंवा नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या 
बॉर्डातील मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, २००३ किंबा मुंबई 
दारुबंदी (ग्रामसभा ठराव पारित केल्यामुळे अथबा नगरपरिषद/महानगरपालिकेच्या वॉर्डातील 
मतदारांनी निवेदन दिल्यामुळे अनुज्ञप्ती बंद करणे) आदेश, २००८ अन्वये बंद केलेली किंवा 
बंद करणे आबश्यक असलेली ; किंवा 

(क) ज्या अनुज्ञप्ती प्रकरणात अनुज्ञप्तीची जागा सक्षम प्राधिकरणाचे आदेश किंबा 
मा. न्यायालयाचे आदेशाने बंद झालेल्या आहेत. **, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र. ता. गौड, 
शासनाचे सह सचिब. 


महाराष्ट्र शासन.राजपत्र असाथारण भाग चार-ब, जून ४, २००९/ज्येष्ठ ९४, शके १९३९ 3 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 4th June 2009 
NOTIFICATION 
Bompay PRowIBITION Acr, 1949. 


No. BPA. 0308/6/CR-66/EXC-2,—Whereas, the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Bombay Prohibition (Privileges Fees) Rules, 1964, should be brought into 
force at once, and therefore, the rules should be made without previous 
publication, as provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 
of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV. of 1949) ; 

st 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (u) of 
sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 143 of 
the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949), and of all other 
powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby 
makes the following rules further to amend the Bombay Prohibition 
(Privileges Fees) Rules, 1954, as follows, namely :— 

1, These rules may be called the Bombay Prohibition (Privileges Fees) 
(Amendment) Rules, 2009. 

2. In rule 4 of the Bombay Prohibition (Privileges Fees) rules, 1954,— 

( to sub-rule (a), the following proviso shall be added, namely:— 
“ Provided that, no fees shall be charged for transfer of a licence 
from one site to another, in the following cases:— 
(A) licence whose premises are affected by the implementation 
of Development Scheme such as road widening and alike ; or 
(B) licence whose premises are closed down or required to be 
closed down as per the provisions of the Bombay Prohibition 
(Closure of licence on Resolution by Gram Sabha or representation 
by Voters in the Ward of Municipal Council/Corporation) Order, 
2008 ; or 
(८) licence whose premises are closed down or required to be 
closed down as per order of the Hon’ble Court or Competent 
Authority, ” ; 


(ii) to sub-rule (b), the following proviso shall be added, namely:— 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, जून ४, २००९/ज्येष्ठ १४, शके १९३१ 


“ Provided that, no fees shall be charged for transfer of a licence 
in Form FL-II and.CL-III, from one site to another, in the 
following cases ,— 

(A) licence whose premises are affected by the implementation 
of Development Scheme such as road widening and alike ; or 

(B) licence whose premises are closed down or required to be 
closed down as per the provisions of the Bombay Prohibition 

(Closure of licence on Resolution by Gram Sabha or representation 

by Voters in the ward of Municipal Council/Corporation) Order, 

2008 ; or 

(C) licence whose premises are closed down or required to be 
closed down as per order of the Hon’ble Court or Competent 

Authority, ”; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


P. T. GOUD, 
Joint Secretary to Government. 


i 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH 1056091, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS. 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A. NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD. MUMBAI 400 O04. 


